हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीवर “ 
विशेष निमंत्रित” म्हणून नामनिर्देशन 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.१२३/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर, २०२३. 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) चार (फ) येथील तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या, सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ०३ व्यक्‍तींना “विशेष निमंत्रित” म्हणून हिंगोली जिल्ह्याच्या जिल्हा 
नियोजन समितीवर नामनिर्देशित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. हिंगोली जिल्हा नियोजन समितीवर विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद विशेष निमंत्रितांची नामनिर्देशन 
पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, 
तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२२७१४५४५२८२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 1 3f7661ed3b2a95 


€83e386485fff4c2 1e, postalCode=400032, 
rialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E31F82BD40 


2, st=Maharashtra, 
KHEDKAR य 
A9631D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


Date: 2023.12.27 16:47:13 +05'30' 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली यांचे खाजगी सचिव 
) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


Cc 
eS 


जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली 
उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, हिंगोली 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 

११) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


(0, ८-४ 


won 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.९३/का-१४८१-अ, दिनांक: २६ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


सदस्यांचे नाव 


पत्ता 


श्री. बालाजी माधवराव ढोरे 


रा.बाभुळगांव, ता.वसमत, जि. हिगोली 


श्री. संजय दराडे 


रा. अंजनवाडी ता.औंढा नागनाथ, जि. 
हिंगोली 


श्री. मोबिन मो.यासिन 


रा. कारखाणा रोड, वसमत, जि. हिंगोली 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR, 


gi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d13f7661ed3b2a95e83, 
९38648421९, postalCode=400032, st=Maharasht 


Pi ही tra, 
serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA 10E31F82BD40A963 
1D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS KHEDKAR 
Date: 2023.12.27 16:48:01 +05'30' 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


